उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कराड 
करिता ब्रेक टेस्ट ट्रॅकशी संबंधित अतिरिक्‍त 
स्वरुपाचे वाहनतळ उभारण्यासाठी प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१६/प्र.क्र.४६७/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ एप्रिल २०१८ 


वाचा: 

१) शासन ज्ञापन क्रमांकः एमव्हीडी-०९१६/प्र.क्र.४६७/परि-४, दि.०३.१०.२०१६ 

२) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे क्र.ब्रेचाप(५०)/०९१६/न.क्र.२२/का.१०(१)/जा.क्र.१३५३, 

दि. २५ .०१.२०१८ चे पत्र. 

प्रस्तावना : 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका क्र.२८/२०१३ (श्रीकांत कर्वे वि.महाराष्ट्र शासन) 
मध्ये दि.१८.०२.२०१६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कराड येथे २५० 
मीटर लांबीचा ब्रेक टेस्ट ट्रॅक बांधण्यासाठी झासनाच्या संदर्भाधीन क्र.१, दि.०३.१०.२०१६ च्या 
ज्ञापनान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याठिकाणी ब्रेक टेस्ट ट्रॅकचे काम पूर्ण 
झाले असून ब्रेक टेस्ट ट्रॅक कार्यान्वित झाला आहे. सदर ब्रेक टेस्ट ट्रॅकवर तपासणीसाठी येणारी वाहने 
उभी करण्यासाठी ट्रॅकच्या बाजूच्या जागेचे सपाटीकरण करुन वाहनतळ तयार करण्याच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

परिवहन आयुक्त कार्यालयाने संदर्भाधीन क्र.२ दि.२५.०१.२०१८ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कराड येथे TH टेस्ट ट्रॅकशी संबंधित अतिरिक्‍त दोन वाहनतळ निर्माण 
करण्यासाठीच्या रु.२९,६०,०३६/- (रुपये एकोणतीस लक्ष साठ हजार छत्तीस फक्त) इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे 
आहे. 


Sr.No. | Particulars Amount (In Rs.) 
1 Sub Estimate No.1 24,46,311.00 
Add 4 % Contingencies 97,852.00 
Add 12 % GST 2,93,557.00 
Add 5% Centage 1,22,316.00 
Total 29,60,036.00 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१६/प्र.क्र.४६७/परि-४ 


२. सदर बाबीवरील उपरोक्त खर्च विभागाच्या उपलब्ध निधीतून भागविणे तसेच, उपभोक्ता 
विभागाच्या वतीने सक्षम प्राधिका-याचे साक्षांकन आव्यक आहे, या अटीच्या अधिन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
३. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.बी-३, 2089 वाहनांवरील कर, (०१)(०६) वाहन चालविण्यासाठी 
चाचणी घेताना गुणात्मक वाढ करण्याकरिता पायाभूत सोयीमध्ये दर्जावाढ करणे, कृत्रिम चाचणी पथ 
बांधणे (कार्यक्रमांवरील) (२०४१ ०३२१) १३-कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षाकरिता केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३३०/इमा-२, 
दि.१२.०४.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीने तसेच, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग-एक, 
उपविभाग-५, अ.क्र.१ व सा.बां.विभाग नियमपुस्तिकेतीळ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार तसेच, वित्त विभागाचे 
शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ मधील परिच्छेद क्र.६ अ) नुसार 
असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१९१७१९२०८८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. पताका 
Ka d am Da tta t fa y DN: त्वा, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharas| 


htra, 
2.5.4.20=7fee1 bbc1 5b7 1aa23bf3ffa4e468df7492703428e9a 


H anma nt d65c6cd79299927331e6f, cn=Kadam Dattatray Hanmant 


Date: 2018.04.19 17:20:32 +05'30' 


(4.8. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
४. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई /नागपूर 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/संगणक/लेखा), परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
७. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर 
८. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कराड 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 
१२. उप सचिव (इमा) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवडनस्ती (परि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


